शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१८. 


संदर्भ: शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 


शासन आदेश 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ अणि संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मिळण्याबाबतचे 
प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे शिफारशीत केले आहेत. सदर प्रस्तावांची उपरोक्त शासन 
निर्णयान्वये इरादापत्र देण्यासंदर्भात परिशिष्ट ब मध्ये विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार 
करण्यात आलेल्या तपासणीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील 
कलम १०९ (३)(घ) नुसार तसेच त्याखाळील परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन खालील विवरणात नमूद केलेले नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात शासनाने 
विहित केलेल्या तसेच खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर 
इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 


क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शर्ती 
१ | २ ३ षु 


7 3S लळालजी दयाळ | वाणिज्य-(बी.काम) क 
अमलगमेटेड ट्रस्टचे, । (0-920) 
लिलावती लालजी दयाळ 
रात्र कॉलेज ऑफ कॉर्मर्स 
३७५/३७७,एस.व्ही.पी.रोड 
गिरगाव, चर्नी रोड, मुंबई- 


९४००००४ 


2. | 2. नॅशनल PAST एज्यूकेशन | बी.एम.एम. (०-६०) क 
सोसायटीचे, एन.के.ई.एस. | बी. कॉम. (0-920) 
कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, | बी.कॉम.  (अकांऊटींग 
कॉमर्स अण्ड सायन्स | अँण्ड फायनान्स) 
इंदूळाळ डी. भुवा मार्ग, | (०0-६०) 

वडाळा (प.), मुंबई - | बी.एम.एस. (०-६० 
४०००३१ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


PB 


षु 


ठाकूर WAH ट्रस्टचे, 
ठाकूर रामनारायण कॉलेज 
ऑफ आर्टस अण्ड कॉर्मर्स 
स्वामी विवेकानंद रोड, 
दहिसर (पू), मुंबई - 
४०००६८ 


१)विज्ञान-बंचलर ऑफ 
सायन्स (IT) (०0-६०) 
२कला-बँचलर ऑफ मास 
मिडीया(०-६०) 
३)वाणिज्य - बी. एम. एस. 
(०0-६0) 
४)वाणिज्य-बॅचळर ऑफ 
कॉमर्स (A&F) 

(०0-६0) 

५) वाणिज्य - बॅचलर 
ऑफ कॉमर्स (०-१२०) 
Goal - बॅचलर ऑफ 
आर्टस (बी.ए.) (0-920) 
७विज्ञान-बॅचळर ऑफ 
सायन्स (C.S.) (०-६०) 


संस्कार सर्जन एज्यूकेशन 
सोसायटीचे, धिरजलाल 
तलकचंद सांकलचंद शाह 
कॉलेज ऑफ लॉ PR 
व्हिलेज, मालाड (पू), 
मुंबई. - ४०० ०९७ 


विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 


संघ 
चेंबूर 
रात्र 


चेंबूर कर्नाटका 
विद्यासागरचे, 
कर्नाटका 
महाविद्यालय ३ रा 
मजला, विद्यासागर, 
घाटला, चेंबूर, मुंबई. - 
४०० ०७१ 


रात्र 
१)बी.कॉम. (0-920) 
२बी.कॉम. (अकांऊटींग 
अँण्ड फायनान्स) 

(०0-६0) 

३बी.एम.एस. (०-६०) 
४बी.एस्सी.(आय.टी.) 
(०0-६0) 


fe बाम्बे सेट पॉल 
सोसायटीचे, सेंट पॉल 
इन्स्टिट्युट ऑफ 
कम्युनिकेशन एज्युकेशन 
फॉर व्युमन कला, वाणिज्य 
आणि विज्ञान सेंट पॉल 
मिडीया कॉम्प्लेक्स, २४ वा 
रोड, टीपीसी 3, बांद्रा (प.), 
मुंबई - ४०० ०५० 


महिला 

कला-(बॅचलर ऑफ मास 
मिडीया) बी.एम.एम.(०- 
६०) 


पृष्ठ २९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ a ५ 
७. । ७. aot उन्नती मंडळाचे, | १वाणिज्य - बचलळर ऑफ शि 
श्रीमती पुष्पलता मधुकर | कॉमर्स (0-920) 
मढवी महाविद्यालय मु.पो. | २विज्ञान - Jaa ऑफ 
काल्हेर, ता. भिवंडी, जि. | सायन्स (0-920) 
ठाणे - ४२१ ३०२ ३कला -बॅचळर ऑफ 
आर्टस (०-१२०) 
Ge rile श्री राहूल एज्यूकेडान |१कला-बंचळर आफ - 
सोसायटीचे, श्री.एल.आर. | मास मिडीया) 
तिवारी feat कॉलेज ऑफ | बी.एम.एम.(०-६०) 
आर्टस, कॉमर्स अण्ड | २१वाणिज्य-(बॅचळर ऑफ 
सायन्स २६६/७, २६८/१, | कॉमसी(बॅकिंग अँण्ड 
२६८/२, कनकिया पार्क, | इन्शुरन्स) (०0-६०) 
मिरा रोड @ जि.ठाणे - | ३)वाणिज्य-बी.एम.एस. 
(४०१ १०७) (०0-६0) 
४)वाणिज्य-(बॅचळर ऑफ 
कॉमर्स)(अकांउन्टींग अँण्ड 
फायनान्स) 
(०0-६0) 
५)विज्ञान-बी.एस्सी. 
(आय.टी.) (०-६०) 
६कळा-बॅचलळर ऑफ 
आर्टस (बी.ए.) (0-920) 
७)वाणिज्य-बॅचळर ऑफ 
कॉमर्स (०-१२०) 
९. ।९. श्री. राहूल एज्यूकेशन | १विधी - Fas ऑफ ला शि 
सोसायटीचे, श्री. एल. | (एल.एल.बी.) 
आर. तिवारी कॉलेज ऑफ | (तीन वर्ष) (०0-६०) 
लॉ. २६६/७, २६८/१, | रोविधी - बॅचलर ऑफ BT 
२६८/२, कनाकिया पार्क, | (एल.एल.बी.) 
मिरा रोड (पो जि.ठाणे - | (पाच वर्ष)(०-६०) 
(४०१ १०७) 
| हि निरंजनलाळ दालमिया | बी.ए. (0-920) शि 


एज्यूकेशनल सोसायटीचे, 
एल.एल.दाल्मिया कॉलेज, 
सृष्टी सेक्टर १, मीरा रोड, 
जि.ठाणे - ४०१ १०४ 


बी.कॉम. (०-१२०) 
बी.एस्सी. (०-१२०) 


पृष्ठ २९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


1 छ_| 


षु 


7 


7 


साई सेवा शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, श्री इंद्रपाल 
बाबुराव चौघुले विधी 
महाविद्याळय,राहनाळ, 
अंजूरफाटा, ता. भिवंडी, 
जि. ठाणे-०२ 


१)विधी - SAGX ऑफ OT 
(एल.एल.बी.) (तीन वर्षी 
(०0-६0) 
fat - बॅचलर ऑफ लॉ. 
(एल.एल.बी.) (पाच वर्षी 
(०0-६0) 


ARs 


१२. 


जीवनदिप शौक्षणिक 
संस्थेचे, जीवनदीप विधी 
महाविद्यालय मु. गोवेली, 
पो. रायते, ता. कल्याण, 
जि. ठाणे. 


विधी-बंचळर ऑफ लॉ 
(एल.एल.बी.) (तीन वर्षी 
(0०-६0) 


१२३. 


१२३. 


तुलसी शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, भिवंडी महिला 
महाविद्यालय भिवंडी आग्रा 
रोड, ता. भिवंडी, जि. 
ठाणे-०८ 


महिला 
बी.ए. (०-१२०) 
बी.कॉम. (०-१२०) 


१४. 


१४. 


अँग्नेल चॅरीटीजचे, अँग्नेल 
स्कुल ऑफ a अग्नेल 
टेक्निकळ एज्यूकेशन 
कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 
५४,६०,६२,६६, सेक्टर ९ 
अ, वाशी, नवी मुंबई. 


विधी (३ वर्षे) (०0-६०) 
विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 


१५. 


१५ 


युवा संघर्ष मित्र मंडळाचे, 
सिद्धीविनायक feat 
कॉलेज ता. विक्रमगड, जि. 
पालघर - ४१० ६०५ 


१)वाणिज्य- बॅचलर ऑफ 
कॉमर्स (०-१२०) 
Yor - बँचलर ऑफ 
आर्टस (0-920) 


१६. 


१६. 


गोखले एज्यूकेडान 
सोसायटीचे, आर्टस्‌, 
कॉमर्स अण्ड सायन्स 
कॉलेज, कोसबाड हिल, 
कोसबाड, ता.डहाणू, जि. 
पालघर - ४०१ ७०३ 


बी.ए. (०-१२०) 
बी.कॉम. (०-१२०) 
बी.एस्सी. (0-920) 


१७. 


१७. 


आयडियल फाठंडेडनचे, 
आयडियल कॉलेज ऑफ 
लॉ मु. पो. पोशेरी, ता. 
वाडा, जि. पालघर-४२१ 
३०३ 


१)विधी-(एल.एल.बी.) 
(तीन वर्ष) (०0-६0) 

२विधी - (एल.एल.बी.) 
(पाच वर्ष) (०0-६०) 


पृष्ठ २९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ a. 4 
१८. | १८. गोखले एज्यूकेडान | बी.ए. (0-920) | 
सोसायटीचे, आर्टस्‌, | बी.कॉम. (0-920) 
कॉमर्स अण्ड सायन्स | बी.एस्सी. (०-१२०) 
कॉलेज, गुंडगे व्हिलेज, ता. 
कर्जत, जि. रायगड 
१९, | १९. श्री. दौलत बहुउद्देशिय | विधी (३ वर्षे) (0०-६०) शि 
सेवाभावी संस्थेचे, नामदेव 
सुर्वे विधी महाविद्यालय 
नांगोरेगाव, ता. माणंगाव, 
जि. रायगड 
२०. | Qo. odes विभाग fem) बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी | शिखर संस्थेची/संबंधित 
प्रसारक मंडळाचे, कै. | स्टडीज) (०-६०) प्राधिकरणाची 
पदश्री श्री.म.तथा पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
अण्णासाहेब बेहरे असल्यास, ती घेतली 
इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल असल्याची खात्री 
मॅनेजमेंट, मु.पो.लवेल, विद्यापीठने अंतिम 
ता.खेड, जि.रत्नागिरी - मान्यतेसाठी पूर्तता 
४१५ ७०८ अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आवश्यक राहील. 
२१. | २१. श्रीराम एज्यूकेडान | १कला- (बी.ए.) (0-920) शि 
सोसायटीचे, श्री. आनंदराव | २)वाणिज्य-(बी.कॉम.)(०- 
पवार कळला, वाणिज्य, | १२० 
ara महाविद्यालय | ३)विज्ञान - बॅचलर ऑफ 
कांगणेवाडी, ता. चिपळूण, | सायन्स (बी.एस्सी.) (०- 
जि. रत्नागिरी - ४१५ ६०५ | १२० 
२२. २३; शिरंगाव पंचक्रोशी शिक्षण | १कला-बंचळर ऑफ शि 


प्रसारक मंडळाचे, पुंडलिक 
अंबाजी gs कला व 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
मु.पो. शिरगाव, ता. 
देवगड, जि. सिंधुदूर्ग - 
४१६ ६१० 


आर्टस(०-१२०) 
२)वाणिज्य-बॅचलळर ऑफ 
कॉमर्स (०-१२०) 


पृष्ठ २९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
WAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


23. 


ग्रामीण विकास शिक्षण 
संस्थेचे, संत दासगणू कला 
वाणिज्य अँण्ड विज्ञान 
महाविद्यालय अकोळनेर 
ता. अहमदनगर जि. 
अहमदनगर - ४१४००५ 


षु 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३ोविज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२४. 


समाज प्रबोधन संस्थेचे, 
चंद्रभामा महाविद्यालय 
कर्जत ता. कर्जत जि. 
अहमदनगर ४१४४०२ 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२ोविज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२५. 


श्री भगवान प्रतिष्ठानचे, न्यू 
भगवान आर्टस, कॉमर्स 
अँण्ड सायन्स कॉलेज 
तनपुरवाडी ता.पाथर्डी 
जि.अहमदनगर 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन 
३)विज्ञान व तंत्रज्ञान 


२६. 


श्री साईबाबा संस्थानचे, श्री 
साईबाबा महाविद्यालय, 
शिर्डी ता. राहता जि. 
अहमदनगर ४२३१०९ 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३ोविज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२७. 


टु. 


श्री साई निर्माण 
प्रतिष्ठानचे, श्री साई 
निर्माण आर्टस्‌, कॉमर्स 
अँण्ड सायन्स 
कॉलेज,शिर्डी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर. 


१वाणिज्य व व्यवस्थापन 
२) विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
३) मानवविज्ञान - बी.ए. 


२८. 


नाशिक शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, ना.शि.प्र.मं. कळा 


व वाणिज्य रात्र 
महाविद्यालय नाशिक रोड, 
साने गुरूजी नगर, 


जेलरोड, नाशिक रोड 
ता.जि.नाशिक. ४२२१०१ 


रात्र 

१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२ोवाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 


पृष्ठ २९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 
क्र 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


षु 


२९. 


महात्मा गांधी विद्यामंदिरचे, 
सौ. स्मिताताई हिरे विमेन्स 
कॉलेज ऑफ आर्टस 
सायन्स अण्ड कॉर्मर्स 
ता.जि. नाशिक ४२२००९ 


महिला 

१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 


३०. 


महात्मा गांधी विद्यामंदिरचे, 
समाजश्री प्रशांतदादा हिरे 
लॉ कॉलेज ता. जि. 
नाशिक ४२२००३ 


एल.एल.बी. (पाच वर्ष) 


२३१. 


डांग सेवा मंडळाचे, कला, 
वाणिज्य आणि विज्ञान 
महाविद्यालय, मुल्हेर ता. 
बागळाण जि. नाशिक 
४२३२३०२ 


१)मानवविज्ञान - बी.ए. 
२वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
३)विज्ञान व तंत्रज्ञान 


३२. 


॥। 


क्रां. वसंतराव नारायणराव 
नाईक शिक्षण संस्थेचे, 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, राजापूर ता. 
येवला जि. नाशिक 
४२३४०१ 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२३. 


हि 


महात्मा गांधी विद्यामंदिर 
संचलित कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
सिन्नन ता. सिन्नर जि. 
नाशिक ४२२१०३ 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३ोविज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२३४. 


१२. 


विद्या अमृत ज्ञान 
प्रतिष्ठानचे, कला, विज्ञान 
आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, शिरसोंडी, 
ता.मालेगाव, जि. नाशिक 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


२३५. 


१२३. 


श्री पंढरीनाथ विद्या विकास 
मंडळाचे, श्री पंढरीनाथ 
कला, वाणिज्य आणि 
विज्ञान माहविद्यालय, 
पोखरी ता. आंबेगाव जि. 
पुणे ४१०५०९ 


१मानवविज्ञान - बी.ए. 
२वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
बी.कॉम. 

३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. 


पृष्ठ २९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. । नाव /अभ्यासक्रम MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 

(१ २ ३ ae ee षु 

३६. | १४ भगवानराव भरणे | १मानवविज्ञान-बी.ए. कि 
प्रतिष्ठानचे, विठ्ठलराव | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
भरणे महाविद्यालय, | बी.कॉम. 
शेलगाव, ता. इंदापूर, जि. | ३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
पुणे बी.एस्सी. 

३७. | १५. खे. ता. शि. प्र. मंडळाचे | १मानवविज्ञान - बी.ए. कि 
साहेबरावजी बुट्ठेपाटील | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
महाविद्यालय, बी.कॉम. 
राजगुरूनगर ता. खेड जि. | ३विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
पुणे ४१०५०५ बी.एस्सी. 

३८. | १६. ऑल इंडिया श्री शिवाजी | १मानवविज्ञान- बी.ए. णि 
मेमोरियळ सोसायटीचे, | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
ए.आय.एस.एम.एस. बी.कॉम. 
आर्टस, कॉमर्स आणि | ३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
सायन्स कॉलेज,बोरी- | बी.एस्सी. 
भडक, ता. दौंड, जि. पुणे 

३९. | १७. डा. डी.वाय पाटील विद्या | १मानवविज्ञान- बी.ए. ति 
प्रतिष्ठान सोसायटीचे, डॉ. | २वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
डी वाय पाटील आर्टस, | बी.कॉम. 
कॉमर्स अण्ड सायन्स | ३विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
कॉलेज ताथवदे, ता.पिंपरी | बी.एस्सी. 
चिंचवड (महानगर पालिका 
हद्द) पुणे ४११०३३ 

vo. | १८. जयवंत शिक्षण प्रसारक | १)वाणिज्य व व्यवस्थापन- कि 
मंडळाचे, जयवंतराव | बी.कॉम. 
सावंत वाणिज्य व विज्ञान | २विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
महाविद्यालय हडपसर ता. | बी.एस्सी. 
पुणे (महानगर पालिका हद्द 
जि. पुणे ४११०२८ 

४१. | १९. महाराष्ट्रीय मंडळाचे, | वाणिज्य व व्यवस्थापन- शि 


महाराष्ट्रीय मंडळ वाणिज्य 
महाविद्यालय, स्वारगेट ता. 
जि. पुणे (महानगर पालिका 
हद्द) ४११०३७ 


बी.कॉम. 


पृष्ठ २९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 
क्र 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


|.____ ee 


४२. 


२०. 


एम्पायर एज्युकेशन 
सोसायटीचे इंदिरा 
इन्स्टिट्युट ऑफ एअर 
क्राफ्ट इंजिनिअरिंग, 
मांजरी बुद्रुक ता.जि. पुणे 
(महानगर पालिका हह) 


विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस्सी. wera) 


षु 
शिखर संस्थेची/संबंधित 
प्राधिकरणाची 
पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
असल्यास, ती घेतली 
असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आव्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खत्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 


४२. 


२१. 


टाइम्स आणि ट्रेड शिक्षण 
आणि आरोग्य सोसायटीचे, 
टाइम्स आणि ट्रेंड 
अरकेडमी, डेक्कन 
ता.जि.पुणे (महानगर 
पालिका हद्द) 


मानवविज्ञान - daar 
ऑफ thar डिझाईन 


शिखर संस्थेची/संबंधित 
प्राधिकरणाची 
पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
असल्यास, ती घेतली 
असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आव्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खत्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 


पृष्ठ २९ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. । नाव /अभ्यासक्रम MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
cia 2 3 a ee षु 
४४. | २२. नुतन महाराष्ट्र विद्या | १मानवविज्ञान- बी.ए. क 
प्रसारक मंडळाचे, लायन्स | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
जुहू मधुकांता चंद्रकांत शाहा | बी.कॉम. 
पवना सिनिअर कॉलेज 
पवनानगर ता. मावळ 
जि.पुणे ४१०४०६ 
४५. | २३. मळगंगा अंध अपंग सेवा | अंधांसाठी अशाप्रकारे स्वतंत्र 
संस्थेचे, न्यु व्हिजन कला, | १)मानवविज्ञान - कला. । महाविद्यालय स्थापन 
वाणिज्य महाविद्यालय (अंध | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन | करण्यास कोणत्याही 
अपंग), टाकळी हाजी ता. | - वाणिज्य कायद्यानुसार मज्जाव 
शिरूर जि. पुणे ४१२२१८ केला नसल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी करावी. 
त्याचप्रमाणे The Rights 
of Persons’ with 
Disabilities Act, २०१६ 
मधील कोणत्याही 
तरतूदीचा भंग होत 
नसल्याची त्याचप्रमाणे 
दिव्यांग व्यक्‍तीसंदर्भात 
वेळोवेळी विहीत 
करण्यात आलेले निकष 
व तदानुषंगिक सुविधा 
उपलब्ध असल्याची 
खात्री विद्यापीठाने 
करावी व तसे प्रमाणित 
करुन अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करावा. 
४६. | २४. जयवंत शिक्षण प्रसारक | १)वाणिज्य व व्यवस्थापन वि 
मंडळाचे, राजर्षी शाहू | - वाणिज्य. 
वाणिज्य व विज्ञान | २विज्ञान व तंत्रज्ञान - 


महाविद्यालय, वाघोली ता. 
हवेली (मनपा हद्द वगळून) 
जि. पुणे ४१२२०७ 


विज्ञान., 


पृष्ठ २९ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ PB 4 
४७. | २५. कै. विठ्ठलराव बेलदरे | १मानवविज्ञान - कला., शि 
पाटील ज्ञान प्रसारक | २)वाणिज्य व व्यवस्थापन 
संस्थेचे, सन-ब्राइट आर्टस | -वाणिज्य., 
अँण्ड कॉमर्स सिनियर 
कॉलेज, आंबेगाव बु.ता. 
हवेली (मनपा हद्द वगळून). 
जि. पुणे ४११०४६ 
४८. | २६. लोकसेवा प्रतिष्ठानचे, | १)मानवविज्ञान - कला. कि 
लोकसेवा वरिष्ठ | 2) वाणिज्य व 
महाविद्यालय, फुलगाव, | व्यवस्थापन- वाणिज्य. 
ता.हवेली जि. पुणे | ३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
(महानगर पालिका हद्द | विज्ञान. 
वगळून) 
४९. | २७. श्री भैरवनाथ शि.प्र.मंडळाचे | १मानवविज्ञान- कला कि 
कै. जिजाबाई दादासाहेब | 2) वाणिज्य व 
गावडे कला वाणिज्य आणि । व्यवस्थापन- वाणिज्य. 
विज्ञान महाविद्यालय, | ३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
पारवडी ता. बारामती | विज्ञान. 
जि.पुणे 
Yo, | २८. श्री भैरवनाथ शि.प्र.मंडळाचे | १मानवविज्ञान- कला कि 
कै. जिजाबाई दादासाहेब | 2) वाणिज्य व 
गावडे कला वाणिज्य आणि । व्यवस्थापन- वाणिज्य. 
विज्ञान महाविद्यालय, | ३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बारामती  शाहर ता. । विज्ञान. 
बारामती जि.पुणे 
५१. | साद शिक्षण संस्थेचे, दि. | विज्ञान - (अनिमेशन) शिखर संस्थेची/संबंधित 
कॉलेज ऑफ sas प्राधिकरणाची 
बायोइंजिनिअरिंग अण्ड पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
रिसर्च सेन्टर, मार्डी रोड, असल्यास, ती घेतली 
अमरावती, ता.जि. असल्याची खात्री 
अमरावती विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आवश्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 


पृष्ठ २९ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. । नाव /अभ्यासक्रम WAS लागू होणाऱ्या 

विशेष अटी व शार्ती 

a | 2 3 PB ५ 

असल्यास त्याची पूर्तता 

होत असल्याची खात्री 

विद्यापीठांनी अंतिम 

मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 

करावी. 

42. | 2. श्री अरुणोदय बहुउद्देशिय । कला व वाणिज्य शि 
शिक्षण संस्थेचे, मधुबन 
महाविद्यालय, 
सावलीखेडा, ता. धारणी, 
जि. अमरावती 

५३. | 3. स्व. राधेशामजी बियाणी | कला, वाणिज्य, विज्ञान कि 
बहुउद्देशिय स्मृती 
प्रतिष्ठाणचे, 
सिध्दिविनायक कला, 
वाणिज्य, विज्ञान 
महाविद्यालय, रामदासपेठ, 
अकोला, ता.जि.अकोला. 

५४. | ४. स्व. दामोदर महादेव | कला, वाणिज्य, विज्ञान शि 
शिरसाट बहुउद्देशिय 
संस्थेचे, ब्ल्यु बर्ड कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, कातखेड, 
ता. बाहिटाकळली, जि. 
अकोला. 

५५. | ५. “संस्कृती” बहुउद्देशिय | उपयोजीत कला - (फाईन | शिखर संस्थेची/संबंधित 
संस्थेचे, रामा चित्रकला | आटी प्राधिकरणाची 
महाविद्यालय, बुलढाणा, पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
ता.जि.बुलढाणा असल्यास, ती घेतली 

असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आवश्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 


पृष्ठ २९ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 
क्र 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


षु 


होत असल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 


५६६. 


बुलढाणा अर्बन चॅरिटेबल 
सोसायटीचे, श्रीमती 
बसंतीबाई देवकिसनजी 
चांडक सहकार कला व 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
डोंगर खंडाळा, ता.जि. 
बुलढाणा 


कला, वाणिज्य 


५७. 


वसुंधरा बहुउद्देशिय 
सामाजीक संस्थेचे, सिध्दी 
विनायक विज्ञान, कला 
आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, संस्कार 
ज्ञानपीठ, seal नगर, 
शेगांव रोड, खामगांव, ता. 
खामगांव, जि. बुलढाणा 


विज्ञान, कला, वाणिज्य 


५८. 


अमृत सेवाभावी संस्थेचे, 
कै.कमलाबाई बनमेरू 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महिला महाविद्यालय, 
लोणार, ता. लोणार, 
जि.बुलढाणा 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


दुर. 


ज्ञानराज बहुउद्देशिय 
शैक्षणिक संस्थेचे, श्री. 
गुरूदेव आर्ट, कॉर्मर्स, 
सायन्स कॉलेज, बोथा 
रोड, रोहणा, ता.खामगाव, 
जि.बुलढाणा 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


६०. 


| 


जिवनरेखा बहुउद्देशिय 
शिक्षण संस्थाचे, सरदार 
पटेळ कळा व वाणिज्य 
महाद्याळयय, मोहदा, ता. 
केळापुर, जि. यवतमाळ 


कला, वाणिज्य 


पृष्ठ २९ पैकी १३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


षु 


६१. 


7 


जनता शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, ज. शि. प्र. मं. 
व्दारा संचाळीत महिला 
महाविद्यालय, दिग्रस, ता. 
दिग्रस, जि. यवतमाळ 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


६२. 


१२. 


गुरू माऊली बहुउद्देशिय 
शिक्षण संस्थेचे, गुरु 
माउळी महाविद्यालय, 
ढाणकी, ता. उमरखेडा, 
जि. यवतमाळ 


कला, वाणिज्य 


६३. 


१२३. 


जनता शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, ज. शि. प्र. मं. 
व्दारा संचाळीत महिला 
महाविद्यालय, (कला, 
वाणिज्य व 
fos), SARS, ता. 
उमरखेड, जि. यवतमाळ 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


६४. 


१४. 


जनता शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, श्री वसंतराव 
नाईक महाविद्यालय 
(रात्रकालीन), कला, 
वाणिज्य व विज्ञान, पुसद, 
ता.पुसद, जि. यवतमाळ 


रात्र 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


६५. 


१६५. 


महल्ले पाटील संस्थेचे, 
के.टी. महाविद्यालय, 
सावरगांव, ता. कळंब, जि. 
यवतमाळ. 


कला, वाणिज्य 


६६. 


१६. 


मागासवर्गीय जिवन 
विकास शिक्षण सेवा 
मंडळाचे, राजमाता 
जिजाऊ महिला 
महाविद्यालय, नेर, ता. नेर, 
जि. यवतमाळ. 


महिला 
कला, वाणिज्य 


पृष्ठ २९ पैकी १४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शर्ती 


३ 


षु 


६७. 


१७. 


मिशन फार अवेअरनेस 
ऑफ न्यूट्रीहान, इलीट्रसी, 
सोडलायझेडान, हेल्थ अँड 
अँग्रीकल्वर्सचे, श्रीमती 
सुर्यकांता तेलगोठे महिला 
महाविद्यालय, यवतमाळ, 
ता.जि.यवतमाळ 


६८. 


महात्मा शिक्षण प्रसारक 
मंडळ संचलित मेजर 
आनंदराव घाटगे 
आयटीआय, व्हनाळी, 
ता.कागल जि.कोल्हापूर 


महिला 
कला, वाणिज्य 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


६९. 


साधना एज्यूकेडान 
सोसायटी संचलित, 
साधना वाणिज्य 
महाविद्यालय कडगाव रोड 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
(इंग्रजी माध्यम) 


वाणिज्य (इंग्रजी माध्यम) 


७9०. 


श्री वारणा विभाग शिक्षण 
मंडळ संचलित, श्रीमती 
शोभाताई कोरे वारणा 
महिळा महाविद्यालय, 
येळूर, ता. शाहुवाडी. जि. 
कोल्हापूर. 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७१, 


ज्ञानसागर बहुउद्देशीय 
शैक्षणिक संस्था संचलित, 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, कोनोली 
तर्फ असंडोली, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७२. 


किसनराव मोरे एज्युकेशन 
सोसायटी संचलित 
पार्वतीबाई मोरे महिला 
महाविद्यालय (विज्ञान कळला 
q aftr) सरवडे, 
ता.राधानगरी कोल्हापूर 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


पृष्ठ २९ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


PB 


षु 


93. 


डॉ. डी. वाय. पाटील 
प्रतिष्ठान संचलित, डी. 
वाय. पाटील महाविद्यालय, 
साळोखेनगर, कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७४. 


श्री शिवलिगेश्वर शिक्षण 
संस्था संचलित, श्री 
आर.के.पाटील 
कला,वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, संख, 
ता.जत, जि. सांगली 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


(9५. 


श्री. गजानन शिक्षण संस्था 
संचळित श्री. गजानन 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, 
जाडरबोबलाद, 
जि. सांगली 


ता.जत 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७६. 


इंद्रभाग्य कृषी व ग्रामीण 
विकास संस्था संचलित, 
ईश्वरराव मोरे-पाटील 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महिळा महाविद्यालय, 
एकतानगर दिघंची ता. 
आटपाडी जि. सांगली 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७७७. 


7 


संस्था 
महिला 


जनता शिक्षण 
संचलित, 

महाविद्यालय (कला, 
वाणिज्य, विज्ञान) 
कवठेमहांकाळ, ता. 


कवठेमहांकाळ जि. सांगली 


महिला 
कला, वाणिज्य, विज्ञान 


७८. 


हि 


श्री. व्यंकटेश्वरा शिक्षण 
संस्था संचलित, श्री 
व्यंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ 
सायन्स, पेठ, ता.वाळवा, 
जि. सांगली. 


विज्ञान 


पृष्ठ २९ पैकी १६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 

a | २ ३ PB षु 

७९. | १२. किसान शिक्षण संस्था | कला, वाणिज्य, विज्ञान क 
संचलित पद्मभूषण 
क्रांतिवीर र्डॉ. 
नागनाथअण्णा नायकवडी 
महाविद्यालय, सोनवडे 
(हुतात्मानगर) ता. शिराळा 
जि. सांगली. 

८०. | १३. जनता शिक्षण संस्था। कौठडल्याधारीत शिखर संस्थेची/संबंधित 
संचलित, इन्स्टिट्युट फॉर | अभ्यासक्रमाचे प्राधिकरणाची 
शुगर अण्ड अलाईड | महाविद्यालय (शुगर अँण्ड | पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
प्रॉडक्टस्‌॒ टेक्नॉलॉजी, | अलाईड प्रॉडक्टस्‌ | असल्यास, ती घेतली 
वाई, ता. वाई जि. सातारा । टेक्नॉलॉजी) असल्याची खात्री 

विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आवश्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

८१. 7 डॉ. डि.वाय. पाटील शिक्षण | वाणिज्य कि 
प्रसारक व समाजसेवा 
मंडळाचे, जयप्रकाश बिले 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
झरे, ता. करमाळा, जि. 
सोलापूर 

८२. | 2. Si. सी.एच.कवचाळे | कला व विज्ञान कि 


चॅरीटेबल ट्रस्टचे, कर्मयोगी 
श्री. हा.रा. कवचाळे कला 
व विज्ञान महाविद्यालय, 
बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि. 
सोलापूर 


पृष्ठ २९ पैकी १७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम WAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
fa il 2 ३ PB षु 

८३. | ३. सदगुरु स्वामी विज्ञानंद | कला, वाणिज्य, विज्ञान कि 
बहुउद्देशिय आणि शिक्षण 
प्रसारक मंडळाचे, श्रीकृष्ण 
महाविद्यालय, चळे, ता. 
पंढरपूर, जि. सोलापूर. 

_ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद | 

८४. 7 Saat प्रतिष्ठाणचे, saat | कला, वाणिज्य व विज्ञान च 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, सातारा 
परिसर, औरंगाबाद. 

८५. | २. महात्मा गांधी ard , | बी.एस्सी. हाटेल शिखर संस्थेची/संबंधित 
महात्मा गांधी मिठडान | ऑपरेटिंग अँण्ड केटरिंग प्राधिकरणाची 
बी.एस्सी. हॉटेल ऑपरेटिंग | सायन्स पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
अँण्ड केटरिंग सायन्स . असल्यास, ती घेतली 

असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आवश्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 
८६. | ३. श्री. भैरवनाथ निसर्ग | कला,वाणिज्य व विज्ञान शि 


मंडळाचे, धनेश्वरी 
कला,वाणिज्य व विज्ञान 


महाविद्यालय, गेवराई 
तांडा, पैठण रोड, 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ २९ पैकी १८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ a 4 

८७. | 8. चंद्रकला सेवाभावी | कला, विज्ञान | 
संस्थाचे, प्रा. भाऊराव 
उबाळे पाटील वरिष्ठ 
महाविद्यालय, सुलतानपुर, 
जि.औरंगाबाद. 

८८. | ५. दिशा बहुउद्देशिय सेवाभावी | फॉरेन्सिक सायन्स अँण्ड | शिखर संस्थेची/संबंधित 
संस्थेचे, पिपल्स फॉरेन्सिक | सायबर सेक्युरिटी प्राधिकरणाची 
सायन्स अण्ड सायबर पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
सेक्युरिटी महाविद्यालय, असल्यास, ती घेतली 
शोंद्रा (ग्रामीणो जि. असल्याची खात्री 
औरंगाबाद विद्यापीठाने अंतिम 

मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
आव्यक राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खत्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. 

८९. | ६. साई सकल शिक्षण | कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
प्रसारक मंडळाचे, 
वाल्मीकराव दळवी कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय शोंद्रा ता.जि. 
औरंगाबाद. 

९०. | ७. जनसंवर्धन बहुउद्देशिय | वाणिज्य व विज्ञान शि 


सेवाभावी संस्थेचे, जीवन 
प्रगती वाणिज्य व विज्ञान 
वरीष्ठ महाविद्यालय, 
वाळूज ता. गंगापुर जि. 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ २९ पैकी १९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


PB 


षु 


९१. 


भारतीय ग्रामीण पुर्नरचना 
संस्थेचे, श्रीनाथ कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, बजाज नगर 
वाळूज औरंगाबाद. 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


Re: 


दुधना शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, मातोश्री हौसाई 
आठवले कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, बाळापुर ता. 
जि. औरंगाबाद. 


कला, विज्ञान 


९३. 


| 


गोरक्ष शौक्षणिक बहुउद्देशिय 
संस्थेचे, कळा, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
खामगाव ता.फुलंब्री जि. 
औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


९७. 


हि 


राजकुंवर बहुउद्देशिय 
सेवाभावी संस्थेचे, 
राजकुंवर महाविद्यालय 
बनोटी ता. सोयगांव जि. 
औरंगाबाद. 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


रद. 


१२. 


areal एज्यूकेशन 
सोसायटीचे, डॉ. ए.पी.जे. 
अब्दुल कलाम कला व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
उडणगाव ता.सिल्लोड जि. 
औरंगाबाद. 


कला व विज्ञान 


९६. 


१३ 


शिवबा प्रतिष्ठाणचे, 
छत्रपती शिवाजी महाराज 
कला व वाणिज्य 
महाविद्यालय, जालना जि. 
जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


९७. 


१४. 


छत्रपती श्री शिवाजी 
महाराज स्मारक समिती 
संचळित, छत्रपती श्री 
शिवाजी कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
जाफ्राबाद तालुका जि. 
जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


पृष्ठ २९ पैकी २० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


षु 


९८. 


१६५. 


कै. तिलोकचंद कुचे शिक्षण 
प्रसारक मंडळाचे, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर विधी 
महाविद्यालय, बदनापुर ता. 
बदनापुर जि. जालना. 


विधी 


९९. 


१६. 


के. तिलोकचंद कुचे शिक्षण 
प्रसारक मंडळाचे, छत्रपती 
शिवाजी महाराज कला व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
हिवरा (राळा) ता. बदनापुर 
जि. जालना 


कला व विज्ञान 


7 


१७. 


कै. तिलोकचंद कुचे शिक्षण 
प्रसारक मंडळाचे, 
आहिल्याबाई होळकर 
कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, काजळा, 
ता.बदनापुर जि. जालना. 


कला व विज्ञान 


शि 


१८. 


जय भवानी शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, मारफळा 
ता. गेवराई जि. बीड. 


कला व विज्ञान 


१०२. 


१९, 


अश्वमेघ बहुउद्देशिय 
शैक्षणिक व सामाजिक 
संस्थेचे, स्व. प्रमोदजी 
महाजन कला व सामाजिक 
कार्य महाविद्यालय, 
उस्मानाबाद. 


कला 


903. 


२०. 


areal शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, के.टी.पाटील 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
उस्मानाबाद. 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१०४. 


२१. 


राजुरेश्वर शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, राजुरेश्वर वरीष्ठ 
महाविद्यालय, नळणी (Ie) 
ता. भोकरदन जि. जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


पृष्ठ २९ पैकी २१ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम WAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
i 2 ३ PB षु 
१०५. | २२. झुंजार बहुउद्देशिय | विज्ञान च 
सेवाभावी संस्थेचे, जीवन 
शिक्षण विज्ञान 
महाविद्यालय, केज ता. 
केज. जि. बीड 
१०६. a संघर्ष set व ग्रामीण | कला, वाणिज्य, विज्ञान चा 
विकास संस्थेचे, समर्थ 
महाविद्यालय, कुरूळा, ता. 
कंधार, जि. नांदेड 
१०७. | २. संस्कृती संवर्धन मंडळाचे, | BBA(AGRIBUSINESS | या अभ्यासक्रमामध्ये 
उत्कर्ष व्यावसायिक | MANAGEMENT) कृषीविषयक विषयांचा 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, समावेश असल्यानेकृषी 
शारदानगर, सगरोळी, विषयक 
ता.बिलोली, जि.नांदेड अभ्यासक्रमासंदर्भात 
लागू होणारे नियम व 
निकष यांची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर 
करण्यापूर्वी करणे 
MAA राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता 
होत असल्याची खत्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. त्याचप्रमाणे 
कृषीविषयक अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यासाठी इतर 
प्राधिकरणे, कृषी 
विद्यापीठ यांची 
पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
असल्यास ती घेण्यात 
यावी. 


पृष्ठ २९ पैकी २२ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ PB 4 
१०८. | 3. श्री धनेश्वरी मानव विकास | कला, वाणिज्य, विज्ञान च 
मंडळाचे, डॉ. वेदप्रकाठा 
पाटील कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय हट्टा, 
ता. वसमत, जि. हिंगोली 
१०९. | प.पू.मा.स. गोळवलकर | mor - बी.ए. (मराठी, | 
गुरूजी सार्वजनिक संस्था | अर्थशास्र, «= UIST, 
Pe (काकोडा) ता. | wie, इतिहास, हिंदी, 
मुक्ताईनगर जि.जळगाव | इंग्रजी, पर्यावरण) 
२.वाणिज्य - बी.कॉम. 
(सर्व अनिवार्य विषय) 
३. विज्ञान - बी.एस्सी. 
(संगणकडास्त्र, 
सूक््मजेविकी, गणित, 
प्राणीशास्र, TCHS, 
भौतिकशास्त्र, 
रसायनडास्र, 
इलेट्रॉनिक्स) 
| २. महात्मा फुले बहुउद्देशिय | १.कला - बी.ए. (मराठी, 7 
संस्था, नेर ता. जि.धुळे हिंदी, इंग्रजी, भुगोल, 
इतिहास, अर्थशास्त्र, 
राज्यशास्र, समाजशास्त्र) 
२.वाणिज्य - बी.कॉम (सर्व 
अनिवार्य विषय) 
३.विज्ञान - बी.एस्सी. 
(संगणकझास्र, गणित, 
इलेट्रॉनिक्स, 
भौतिकशास्त्र, 
VASA, 
aaa, प्राणीशास्र, 
भूगोल) 
a 
वि if राजकुंवर बहुउद्देशीय | कला, वाणिज्य, विज्ञान च 


सेवाभावी संस्था, जालना 
डी.जी. १ पार्वती अपार्टमेंट, 
तळमजला एस ई बी रोड 
मस्तगड जालना ४३१२०३ 


पृष्ठ २९ पैकी २३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विद्यापीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


PB 


षु 


११२, 


ठिवम महिला शिक्षण 
प्रसारक मंडळ परभणी 
कबडी Wes, उदासी मठ 
समोर, जालना ४३१२०३ 


विज्ञान(गृहविज्ञान) 


११२३ 


उमंग कला निकेतन ५२, 
नझुल ले आउट कॉलनी, 
पो बेझन बाग नागपूर 
४४००१७ 


विज्ञान 


११४. 


शहीद शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, शाहिद वीरपत्नी 
लक्ष्मी महाविद्यालय, तिटवे 
ता.राधानगरी 
जि.कोल्हापूर 


बी.सी.ए. 


११५. 


वि 


शाहीद शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे, शहिद वीरपत्नी 
लक्ष्मी महाविद्यालय, तिटवे 
ता.राधानगरी 
जि.कोल्हापूर 


११६. 


संदिपनी सोसायटीचे, 
संदिपनी कॉलेज, मौजा 
बोखारा, कोराडी रोड, 
नागपूर 


बी.एम.एम. 


बी.एस्सी.-१२० (माध्यम- 
इंग्रजी)-२ अनिवार्य भाषा 
व 4 ऐच्छिक विषयासह 


११७. 


विद्याप्रबोधीनी बहुउद्देशीय 
शिक्षण संस्थेचे, सेंट्रल 
प्रोव्हिशानल आर्टस, कॉमर्स 
अँण्ड सायन्स महिला 
महाविद्यालय, रींग रोड, 
नागपूर 


महिला 

१) कला. - १२० (माध्यम- 
मराठी) - २ अनिवार्य भाषा 
व ४ ऐच्छिक विषयासह 

२) वाणिज्य. - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी) - AS 
PER SYLLABUS 

3) विज्ञान - १२० 
(माध्यम - इंग्रजी) - २ 
अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयासह 


पृष्ठ २९ पैकी २४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. 


विद्यापीठ 
क्र 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे 
नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व 
श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 


३ 


1 eee 


षु 


११८. 


स्वर्गीय मधुकरराव देशमुख 
शिक्षण संस्थेचे, अवधूत 
महिला महाविद्यालय, 
कुही, मौजा भोजापुर कुही- 
अकोली रोड ता. कुही, 
जिल्हा-नागपूर 


१) विज्ञान- १२० (माध्यम - 
इंग्रजी) - २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐच्छिक विषयासह 

2) वाणिज्य. - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी) - AS 
PER SYLLABUS 


११९, 


सरस्वती 
एज्यूकेशन 


बहुउद्देशीय 
सोसायटीचे, 
सरस्वती महिला 
महाविद्यालय (कला, 
वाणिज्य व विज्ञान, नाईक 
ले-आऊट सावनेर जि. 
नागपूर 


महिला 

१) कला - १२० (माध्यम - 
मराठी) - २ अनिवार्य भाषा 
व ४ ऐच्छिक विषयांसह 

२) विज्ञान - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी) - २ 
अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयासह 

३) वाणिज्य. - १२० 
(माध्यम-मराठी) AS PER 
SYLLABUS 


१२०. 


शयाम बहुउद्देशीय शिक्षण 
संस्थेचे, मातोश्री महिला 
महाविद्यालय, मौजा- 
लाखांदुर ता. लाखांदुर जि. 
भंडारा 


महिला 

१) कला. - १२० (माध्यम 
- मराठी) - २ अनिवार्य 
भाषा व ४ ऐच्छिक 
विषयांसह 

२) वाणिज्य. - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी) AS PER 
SYLLABUS 

3) विज्ञान - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी) - २ 
अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयांसह 


१२१. 


जन BA बहुउद्देशिय 
संस्थेचे, गंगाबाई बडोले 
इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, 
मौजा सावरी गोंदिया, 
गोंदिया. 


विज्ञान. = 
(माध्यम-इंग्रजी) - २ 
अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयांसह 


पृष्ठ २९ पैकी २५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम MAS लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a 2 3 PB षु 
१२२. | ७. स्वर्गिय कल्पना चावला | विज्ञान.  - १२० क 
महिला शिक्षण संस्थेचे, | (माध्यम-इंग्रजी) - २ 
सावित्रीबाई फुले अनिवार्य भाषा व ५ 
महाविद्यालय, ताडगाव, | ऐच्छिक विषयांसह 
अर्जुनी मोरगाव, गोंदिया 
१२३. ८. Bait शिक्षण संस्कार | विज्ञान-१२० च 
संस्थेचे, मातोश्री सोनाबाई | (माध्यम-इंग्रजी)-२ 
गोस्वामी कॉलेज, der, ता. अनिवार्य भाषा व ५ 
गोरेगाव जि. गोंदिया. ऐच्छिक विषयांसह 
१२४. | ९. श्री. सप्तशृंगी कुलस्वामिनी | विज्ञा.  - १२० क 
ग्रामिण विकास संस्थेचे, | (माध्यम-इंग्रजी) - २ 
स्व. सावित्रीबाई लक्ष्मणराव अनिवार्य भाषा व ५ 
घडे महाविद्यालय, | ऐच्छिक विषयांसह 
अल्लीपूर, हिंगणघाट, वर्धा 
१२५. | विद्या विकास शिक्षण | १ कला. - १२० (माध्यम 7 
संस्थेचे, मातोश्री आशाताई | - मराठी) - 2 अनिवार्य 
कुणावार आर्टस, कॉमर्स | भाषा व ४ ऐच्छिक 
अँण्ड सायन्स महिला | विषयांसह 
महाविद्यालय हिंगणघाट, । 2) वाणिज्य. - १२० 
संत तुकडोजी वार्ड, नंदोरी | (माध्यम-इंग्रजी) AS PER 
रोड, हिंगणघाट जि. वर्धा । SYLLABUS 
3) विज्ञान - १२० 
(माध्यम-इंग्रजी - २ 
अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयांसह. 
१२६. 7 ग्राम विकास शिक्षण | विज्ञान व तंत्रज्ञान - च 
संस्थेचे, एम.जे.एम. । विज्ञान., १२० विद्यार्थी 
महाविद्यालय मु.पो. | (माध्यम - इंग्रजी) 
पुलगाव, ता. देवळी, 
जि.वर्धा 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
१२७. शिवकृपा ग्रामीण ट्रायबल | १मानवविज्ञान- कला. कि 


बहुउद्देशिय संस्थेचे, 
शिवकृपा कला,वाणिज्य व 
विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, 
ता.जि.गडचिरोली. 


2) वाणिज्य व 
व्यवस्थापन- वाणिज्य. 
३)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
विज्ञान. 


पृष्ठ २९ पैकी २६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्यापीठ | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे | प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व 
क्र. | नाव /अभ्यासक्रम श्तींसह लागू होणाऱ्या 
विशेष अटी व शार्ती 
a | २ ३ 1 छ_| ५ 
१२८.| २. ग्रामीण शौक्षणिक व | १)मानवविज्ञान- कला. | 
सांस्कृतिक विकास | २)विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
मंडळाचे, बी.जी. | विज्ञान. 
महाविद्यालय, कॉम्प्लेक्स, 
गडचिरोली ता.जि. 
गडचिरोली 
१२९. | ३. शकुंतला मेमोरियल | विज्ञान व तंत्रज्ञान शि 
सोसायटीचे पंडित | विद्याशाखा- विज्ञान. 
दीनदयाल उपाद्धय 
विज्ञान महाविद्यालय, 
चामोर्शी, जि. गडचिरोली 
१३०. | ४. नुतन शिक्षण प्रसारक | विज्ञान व तंत्रज्ञान | 
मंडळाचे आदर्श विज्ञान | विद्याझ्ञाखा- विज्ञान. 
महाविद्यालय, देसाईगंज 
(वडसा) जि.गडचिरोली 
१३१. | ५. प्रेरणा सामाजिक | विज्ञान व तंत्रज्ञान शि 
सांस्कृतिक बहुउद्देशिय | विद्याशञाखा- विज्ञान 
शिक्षण संस्था संचलित 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
विज्ञान महाविद्यालय, भिसी 
ता.चिमुर जि.चंद्रपूर. 
२. अटीवरशार्ती:- 


१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात 


येणारे इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु 
करण्यासाठी राहील. 


. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी 


विहित अटी व शतींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या 
इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम 
मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 


. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र 


निकटतम पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या 
अटी व शर्तीच्या आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तीची पूर्तता 
करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक 
असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ २९ पैकी २७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


षु. 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातीळ तरतूद लक्षात घेता, 
शासन निर्णय दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती 
स्पष्टपणे विशद करण्यात आलेली आहे सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त 
संस्था जर इरादापत्रातील अटी व शर्तीचे पालन करीत असतील त्यांनी दि. ०१ मे, 
पूर्वी अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव विद्यापीठामार्फत शासनास सादर करावा. 
त्याप्रमाणे दि. १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयात कार्यपद्धती विहित करण्यात 
आलेली आहे. मात्र यावर्षी ordinance व्दारे दि. २८.०२.२०१८ इरादापत्र 
देण्यासाठी तारीख ठरविण्यात आली असल्याने यावर्षीचे अंतिम मान्यतेचे प्रस्ताव 
विद्यापीठाकडे ३१ जानेवारी,पर्यंत सादर करु शकणार नाही. त्यामुळे 
इरादापत्राचा शासन निर्णय निर्गमित करताना ज्या संस्था इरादापत्राच्या अटी व 
शर्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे तात्काळ अंतिम मान्यतेसाठी सर्व 
कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व 
त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र 
“ब” व त्यासोबतच्या कागदपत्रासह मे, महिन्याच्या पहिल्या दिवशी किंवा 
त्याआधी शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शतींची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल 
संबधित विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद 
केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधीळ HSA १०९ (३) (चो 

अंतर्गत परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड ( ड ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 

कालमर्यादेत, जर व्यवस्थापन इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर 

करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 


. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने 


संलग्नेतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सरु 


करण्यास इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या 
धारणेतून देण्यात येत आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. blared आधारित अभ्यासक्रमासंदर्भात त्यांची रचना विचारात घेऊन NSQF 


नुसार केली असल्याची खातरजमा विद्यापीठाने करावी. तसेच इतर विशिष्ट 
sea निकषांची पूर्तता होत असल्याची खात्रीही विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल शासनास सादर करताना करावी. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना waar 


देऊ नयेत. अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्ानास आल्यास या संदर्भातील 
कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात 
येईल. 


१०. महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons 


with Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी 


पृष्ठ २९ पैकी २८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१८/(३०/१८)/मशि-४ 


विहित केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्याकरिता सोयी-सुविधा निर्माण 
करण्यात येतील याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता 
अहवाल सादर करतांना या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 

११.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ Heller कलम १०९ (३) (घो 
परंतुकानुसार प्राप्त अधिकारात इरादापत्र देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या 
त्रुटी पूर्ततेची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 
तसेच अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाळ सादर करतांना त्रुटी पूर्ततेची 
कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


४. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 


सदर झासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०२२८१११७०५२५०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Dattatray Vi kharke 
DN: c=IN, ०२७०५४७ Of Mahi ht 


Dattatray Sie rar ee esr 
Vasantrao kharke scan om 
(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) WAN उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
४ मा.राज्यमंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५ अपर मुख्य सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
६ सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
७  विशि-३/विशि-४ कार्यासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
९  निवडनस्ती (मरि-४). 


पृष्ठ २९ पैकी २९ 


